केंद्र शासन पुरस्कृत औषध नियंत्रण पद्धतीचे 
बळकटीकरण करण्याकरिता (Strengthening of 
State Drugs Regulatory System) केंद्र सरकार व 
राज्य शासनाडून प्राप्त Sara निधीची तरतूद 
करण्यासाठी ०८ नवीन Saas निर्माण करण्यास 
मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-२०१८/प्र.क्र.५३३/औषधे-२ 
गो. ते.रुग्णालय, आवार इमारत, ९ वा मजला, 
लो. टिळक मार्ग, HATHA, मुंबई Yoo ००१. 
दिनांक : १५ ऑक्टोबर, २०१८. 


वाचा :- 

१) वित्त सचिव, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय यांचे पत्र क्रमांक-३२/पीएसओ/एफ.एस./ 
२०१५, दिनांक २८.१०.२०१५. 

२) आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन, मुंबई यांचे पत्र क्र.ळेखा/अऔप्र/लेखाशिर्ष/३९७-१६/५०५, 
दिनांक २४.०८.२०१६. 

3) मा.मंत्रिमंडळ बैठकीच्या दिनांक ०३.०१.२०१७ रोजीचे कार्यवृत्त. 

४ वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, शासन निर्णय क्रमांक- संकीर्ण-२०१५/प्र.क्र.१०१/औषधे-२, 
दिनांक १६.०६.२०१७. 

५) आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन, मुंबई यांचे पत्र क्र.नियोजन/औनिब/१६९९-१७/२०, 

दिनांक ११.१२.२०१७. 

६) वरिष्ठ लेखा अधिकारी, प्रधान महाळेखाकार (लेखा व हकदारी)-१, मुंबई कार्यालय यांचे 
अनौ.सं.क्र.सं.ख.वि/चा-१/वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग/युओआर-१२४/२०१७-१८/ 
९४९, दिनांक २७.०२.२०१८. 


प्रस्तावना :- 
मा.मंत्रिमंडळाच्या दिनांक ०३.०१.२०१७ रोजी संपन्न झालेल्या बैठकीमध्ये राज्यातील केंद्र 


शासन पुरस्कृत औषध नियंत्रण पद्धतीचे बळकटीकरण करण्यासाठीच्या योजनेसाठी केंद्र शासनासोबत करार 


करणेबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच सदर योजनेसाठी नवीन लेखाशिर्षे निर्माण करण्याबाबतचाही 


निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार केंद्र व राज्य शासनाकडून प्राप्त होण्याऱ्या निधीची तरतूद करण्यासाठी 


केंद्र हिस्सा ((०%) करीता ४ लेखाशिर्षे व राज्य हिस्सा (४०%) करीता ४ लेखाशिर्षे अशी एकुण ८ लेखाशिर्ष 


शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग क्रमांक : बजेट-२०१६/प्र.क्र.५३/औषधे-२ 


निर्माण करण्यास महालेखापाल, मुंबई व वित्त विभागाने मान्यता दिलेली आहे. त्याप्रमाणे प्रस्तूत प्रकरणी प्राप्त 


SWARM निधीची तरतूद करण्यासाठी केंद्र हिस्सा (६०%) करीता ४ लेखाशिर्षे व राज्य हिस्सा (४०%) करीता 


४ लेखाशिर्षे अशी एकुण ८ लेखाशिर्षे निर्माण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने 


शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे :- 


शासन नणय निर्णय :- 


राज्यातील औषध नियंत्रण पद्धतीचे बळकटीकरण करण्याकरीता (Strengthening of State Drugs 


Regulatory System) केंद्र सरकार व राज्य शासनाडून प्राप्त होण्याच्या निधीची तरतूद करण्यासाठी केंद्र 


हिस्सा (६०%) करीता ४ लेखाशिर्षे व राज्य हिस्सा (४०%) करीता ४ लेखाशिर्षे अशी एकुण ८ लेखाशिर्षे निर्माण 


निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. प्रस्तूत प्रकरणी उक्त प्रमाणे निर्माण करण्यात येणारी ०८ लेखाशिर्षे ही खालीलप्रमाणे आहेत :- 


मागणी क्रमांक : एस - ४ (कार्यक्रमावरील खर्च) 


अ. | मागणी | प्रधान der उप प्रधान ण शिर्ष उप शिर्ष भारीत/ खर्चाचा | 
क्र. | क्रमांक लेखाशिर्ष दत्तमत । संकेतांक 
| . | एस-४ | ४२१०-वैद्यकीय | ०४-सार्वजनिक | १०७ - | (0०) (09 अन्न व औषध | दत्तमत | ४२१०२६३४ ५२- 
सेवा व सार्वजनिक आरोग्य सार्वजनिक = | प्रशासन बळकटीकरण यंत्रसामुग्री व 
आरोग्य यावरील आरोग्य प्रयोगाशाळांची आस्थापना साधनसामुग्री 
भांडवली खर्च. प्रयोगशाळा । (केंद्र हिस्सा ६०%) 
S-4 4210- Capital 04-Pubic 107-Public (00) (01) Strengthening of | Voted 42102634 52- 
outlay on Medical Health Health Food and Drug Machinery 
and Public Laboratories | Administration and and 
Health. Establishment of Food and Equipment 
Drug Testing Laboratories 
(Central Share 60 % ) 
२. | एस-४ | ४२१०-वैद्यकीय | ०४-सार्वजनिक | १०७ - | (0०) (02) अन्न व औषध | दत्तमत | ४२१०२६४३ ५२- 
सेवा व सार्वजनिक आरोग्य सार्वजनिक । प्रशासन आणि यंत्रसामुग्री व 
आरोग्य यावरील आरोग्य प्रयोगाशाळांची आस्थापना साधनसामुग्री 
भांडवली खर्च. प्रयोगशाळा । (राज्य हिस्सा ४०%) 
S-4 4210- Capital 04-Pubic 107-Public (00) (02) Strengthening of | Voted 42102643 52- 
outlay on Medical Health Health Food and Drug Machinery 
and Public Laboratories | Administration and and 
Health. Establishment of Food and Equipment 
Drug Testing 
Laboratories (State Share 
40 % ) 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग क्रमांक : बजेट-२०१६/प्र.क्र.५३/औषधे-२ 


मागणी क्र.एच-८ (कार्यक्रमावरील खर्च) 


अ. | मागणी | प्रधान लेखाशिर्ष | उप प्रधान गौण शिर्ष उप शिर्ष भारीत | खर्चाचा उद्दिष्टे 
क्र. | क्रमांक लेखाशिर्ष / संकेतांक 
दत्तमत 
| 'एच-८ | ४२१०-वैद्यकीय ०४- १०७ - (००) (०४) अन्न व औषधी द्रव्ये | दत्तमत | ४२१०२६५२ | ५३-मोठी 
सेवाव सार्वजनिक | सार्वजनिक । प्रशासनाचे मजबुतीकरण करणे बांधकामे. 
सार्वजनिक आरोग्य आरोग्य आणि अन्न व औषधीद्रव्ये 
आरोग्य यावरील प्रयोगशाळा । प्रयोगशाळांची स्थापना करणे - 
भांडवली खर्च. मोठी बांधकामे (केंद्र हिस्सा ६० 
%) 
H-8 4210- Capital 04-Pubic 107-Public (00) (04) Strengthening of | Voted 42102652 53-Major 
outlay on Health Health Food and Drug Administration works. 
Medical and Laboratories and Establishment of Food and 
Public Health. Drug Testing Laboratories 
major works 
(Central Share 60 % ) 
2. | एच-८ | ४२१०-वैद्यकीय ०४- १०७ - (००) (०५) अन्न व औषधी द्रव्ये | दत्तमत | ४२१०२६६१ | ५३-मोठी 
सेवाव सार्वजनिक | सार्वजनिक । प्रशासनाचे मजबुतीकरण करणे बांधकामे. 
सार्वजनिक आरोग्य आरोग्य आणि अन्न व औषधीद्रव्ये 
आरोग्य यावरील प्रयोगशाळा । प्रयोगशाळांची स्थापना करणे - 
भांडवली खर्च. मोठी बांधकामे (राज्य हिस्सा ४० 
%) 
H-8 4210- Capital 04-Pubic 107-Public (00) (05) Strengthening of | Voted 42102661 53-Major 
outlay on Health Health Food and Drug Administration works. 
Medical and Laboratories and Establishment of Food and 
Public Health. Drug Testing Laboratories 
major works (State Share 
40 % ) 
3. | एच-८ | ४२१०-वैद्यकीय ०४- १०७ - (००) (०६) अन्न व औषधी द्रव्ये | दत्तमत | ४२१०२६७२ ६३- 
सेवाव सार्वजनिक | सार्वजनिक | प्रशासनाचे मजबुतीकरण करणे आंतरलेखा 
सार्वजनिक आरोग्य आरोग्य आणि अन्न व औषधीद्रव्ये चाचणी हस्तांतरणे. 
आरोग्य यावरील प्रयोगशाळा । प्रयोगशाळांची स्थापना करणे 
भांडवली खर्च. आस्थापना खर्च (केंद्र हिस्सा ६० 
%) 
H-8 4210- Capital 04-Pubic 107-Public (00) (06) Strengthening of | Voted 42102672 63-Inter 
outlay on Health Health Food and Drug Administration Account 
Medical and Laboratories and Establishment of Food and Transfer. 
Public Health. Drug Testing Laboratories 
Establishment Charges 
(Central Share 60 % ) 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग क्रमांक : बजेट-२०१६/प्र.क्र.५३/औषधे-२ 


| एच-८ | ४२१०-वैद्यकीय ०४- १०७ - (००) (०७) अन्न व औषधी द्रव्ये | दत्तमत | ४२१०२६८१ ६३- 
सेवाव सार्वजनिक | सार्वजनिक । प्रशासनाचे मजबुतीकरण करणे आंतरलेखा 
सार्वजनिक आरोग्य आरोग्य आणि अन्न व औषधीद्रव्ये चाचणी हस्तांतरणे. 
आरोग्य यावरील प्रयोगशाळा =| प्रयोगशाळांची स्थापना करणे 
भांडवली खर्च. आस्थापना खर्च (राज्य हिस्सा ४० 
%) 
H-8 4210- Capital 04-Pubic 107-Public (00) (07) Strengthening of | Voted 42102681 63-Inter 
outlay on Health Health Food and Drug Administration Account 
Medical and Laboratories | and Establishment of Food and Transfer. 
Public Health. Drug Testing Laboratories 
Establishment Charges (State 
Share 40 % ) 
५. | एच-८ | ४२१०-वैद्यकीय ०४- १०७ - (००) (०८) अन्न व औषधी द्रव्ये | दत्तमत | ४२१०२६९९ ६३- 
सेवाव सार्वजनिक | सार्वजनिक । प्रशासनाचे मजबुतीकरण करणे आंतरलेखा 
सार्वजनिक आरोग्य आरोग्य आणि अन्न व औषधीद्रव्ये चाचणी हस्तांतरणे. 
आरोग्य यावरील प्रयोगशाळा =| प्रयोगशाळांची स्थापना करणे 
भांडवली खर्च. हत्यारे व संयंत्रे खर्च (केंद्र हिस्सा 
६०%) 
H-8 4210- Capital 04-Pubic 107-Public (00) (08) Strengthening of | Voted 42102699 63-Inter 
outlay on Health Health Food and Drug Administration Account 
Medical and Laboratories | and Establishment of Food and Transfer. 
Public Health. Drug Testing Laboratories 
Tools and Plants Charges 
(Central Share 60 % ) 
६. | एच-८ | ४२१०-वैद्यकीय ०४- १०७ - (००) (०९) अन्न व औषधी द्रव्ये | दत्तमत | ४२१०२७०५ ६३- 
सेवाव सार्वजनिक | सार्वजनिक । प्रशासनाचे मजबुतीकरण करणे आंतरलेखा 
सार्वजनिक आरोग्य आरोग्य आणि अन्न व औषधीद्रव्ये चाचणी हस्तांतरणे. 
आरोग्य यावरील प्रयोगशाळा =| प्रयोगशाळांची स्थापना करणे 
भांडवली खर्च. हत्यारे व संयत्रे खर्च (राज्य 
हिस्सा ४०%) 
H-8 4210- Capital 04-Pubic 107-Public (00) (09) Strengthening of | Voted 42102705 63-Inter 
outlay on Health Health Food and Drug Administration Account 
Medical and Laboratories | and Establishment of Food and Transfer. 
Public Health. Drug Testing Laboratories 
Tools and Plants Charges (State 
Share 40 % ) 


३. सदरहू शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१८२/व्यय-१३/२०१८, दिनांक 


२४.०४.२०१८ व महालेखापाल कार्यालयाने उपरोक्त संदर्भाधिन क्र.०६ येथे नमूद दिनांक २७.०२.२०१८ च्या 


अनौपचारीक संदर्भान्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग क्रमांक : बजेट-२०१६/प्र.क्र.५३/औषधे-२ 


8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१०३११४३८०९३६१३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by MAHAJAN HEMANT ANANT 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtr. ‘ical Educati 
ind Drug Department, postalCode=400001, st=Maharash' 
2.5.4.20=18b72890e049ba3219e993bae40e4fae87fba1 6fd8c92 
bf7f96107d9c100ae1 
H F M A N T A N A N T INumber=4146b85aaa58555e80c9d75a2aba23b993e46df20 
8b0b469f1b74670dc22d7fe =MAHAJAN HEMANT ANANT 
2018.10.31 14:43:45 +05'30 
(हेमंत महाजन) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


. आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई (२ प्रति) 

. महालेखापाल-महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

९. 
१०. 


संबंधित निवासी कोषागार अधिकारी. 
सहसचिव (औषधे-२), वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


११.उपसचिव (अलेप), वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२.वित्त विभाग (अर्थ-१२/व्यय-१३/अर्थसंकल्प शाखा). 
१३.निवड नस्ती, औषधे-२. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


